विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
कार्यालयातील कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी 
(गट-ब)(राजपत्रित)पदावर पदोन्नती... 


निवडसूची २०२२-२३ 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन आदेश क्रमांक आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.४५/विमा प्रशासन, 
मंत्रालय, मादाम कामा मार्ग, 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : १४ सप्टेंबर, २०२३ 


वाचा:-१) शासन निर्णय,सामान्य प्रशासन विभाग,क्र.एसआरव्ही-२०१८/प्र.क्र.१५९/कार्यासन-१२, 
दि.०१.०८.२०१९ 
२) वित्त विभाग, अधिसूचना क्र.डीओआय-११८०/सीआर-३६४१/एडीएम-५, दि.२४.०१.१९८३ 


शासन आदेठा 


विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई या कार्यालयातील खालील नमूद तांत्रिक सहायक 
(गट-क) (वेतनश्रेणी एस-१० : २९२००-९२३००) यांना कनिष्ठ तांत्रिक अधिकारी (गट-ब) (राजपत्रित) 
(वेतनश्रेणी एस-१५ : ४१८००-१३२३००) या पदावर नियमित पदोन्नती कोट्यातील रिक्‍त असलेल्या 
पदावर निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत आहे :- 
अ. । ज्येष्ठता | अधिकाऱ्याचे नांव | प्रवर्ग |। सध्याचे पद पदोन्नतीनंतरचे पद शोरा 
क्र. क्रमांक 


i | श्री.रा.बा.चांगटे | वि.मा.प्र.। तांत्रिक सहायक, | कनिष्ठ तांत्रिक | सेवाज्येष्ठते 


गट-क अधिकारी, गट-ब | नुसार पात्र 
(अराजपत्रित) (राजपत्रित) 


र २ श्रीम.प्रि.रो.पाटील | खुला | तांत्रिक सहायक, | कनिष्ठ तांत्रिक | सेवाज्येष्ठते 
गट-क अधिकारी, गट-ब | नुसार पात्र 
(अराजपत्रित) (राजपत्रित) 


र > श्री.दा.ह.कांबळे | खुला | तांत्रिक सहायक, | कनिष्ठ तांत्रिक | सेवाज्येष्ठते 
गट-क अधिकारी, गट-ब | नुसार पात्र 
(अराजपत्रित) (राजपत्रित) 


२. मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधीन राहून 
पदोन्नतीच्या कोट्यातील सर्व रिक्‍त पदे दि.२५.०५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतेनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात 
भरण्याबाबत सा.प्र.वि./१६-ब कार्यासनाच्या दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयानुसार दिलेल्या सूचनांनसार सदर 
पदोन्नती देण्यात येत आहे. दि.०७.०५.२०२१ च्या शासन निर्णयास मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात 
आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 


शासन आदेडा क्रमांकः आस्थाप-२०२३/प्र.क्र.४५/विमा प्रशासन 


३. दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीमध्ये आरक्षण देण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग/१६ अ यांनी 
दि.२०.४.२०२३ अन्वये दिलेल्या सूचनांनुसार निवडसूचीस मान्यता दर्शविण्यात येत आहे. 


४. सदर पदोन्नती निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपाची असल्याने या तात्पुरत्या पदोन्नतीच्या परिणामी पदोन्नत 
अधिकाऱ्यांना नियमितपणाचा कोणताही हक्क मिळणार नाही. 


ष्‌. पदोन्नत अधिकाऱ्यांनी पदोन्नती नाकारल्यास सामान्य प्रशासन विभागाच्या दि.१२.०९.२०१६ च्या शासन 
निर्णयानुसार कार्यवाही करण्याची विमा संचालनालयाने दक्षता घ्यावी. 


६. महाराष्ट्र शासकीय गट अ व गट ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदांवर सरळसवेने व पदोन्नतीने 
नियुक्तीसाठी महसुली विभाग वाटप नियम, २०२१ मधील नियम ११(२) नुसार गट-ब च्या पदांवर सरळसेवेने आणि 
पदोन्नतीने नियुक्‍ती करताना महसुली विभाग वाटपाचे अधिकार संबंधित प्रशासकीय विभागाच्या अधिपत्याखालील 
राज्यस्तरीय विभाग प्रमुख यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. त्यानुसार पदोन्नत अधिकाऱ्यास तात्काळ 
पदस्थापना देण्याची कार्यवाही विमा संचालकांनी करावी. 
७. सदर आदेशाच्या दिनांकापासून ३० दिवसाच्या आत पदोन्नतीच्या पदावरील नियुक्ती न स्वीकारल्यास 
पदोन्नतीचे आदेश रद्द करण्यात येतील. 
८. सदर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
९. सदर आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत 
असून त्याचा संगणक संकेताक २०२३०९१४१२४४२५५२०५ असा आहे. सदर आदेशा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by VIVEK RAMBHAJ! DAHIPHALE 

DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=FINANCE 
VIVEK RAMBHAJI ००५. 

2.5.4.20=56142975484e58364afe88f5f0e3 1 38e3ce0d4e4058 

42f003dfd69500064afb, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

serialNumber=3981A50612646983D580DEA2DA5FB52A33D8 
DA H | Pp H A L E E6E3C4F34CD80F08C5987 1 1CEB65, cn=VIVEK RAMBHAJI 

DAHIPHALE 

Date: 2023.09.14 12:46:26 +05'30° 


(वि. रं. दहिफळे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
2) महालेखापाल, (लेखा परीक्षा) १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
3) सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई 
8) विमा संचालक, विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
4) अवर सचिव, (कार्यासन-१२) सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अधिदान व लेखा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
७) निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, वांद्रे, मुंबई 
८) श्री.रा.बा.चांगटे, श्रीम.प्रि.रो.पाटील, श्री.दा.ह.कांबळे, तांत्रिक सहायक (विमा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचेमार्फत) 
९) निवड नस्ती, (विमा प्रशासन). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


